महिला व बाल विकास विभागांतर्गत मागणी क्र.एक्स-१, 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण या प्रधान शिर्षांतर्गत 
अनिवार्य बाबींवरील तरतुदी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


महिला व बाल विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक- बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 
नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- २६ जून, २०२४ 


संदर्भ :- 


१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३, दि.१.४.२०२४ 


०८ AVN AD 


शासन निर्णय :- 


. शासन क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.४, दि.१९.४.२०२४ 
, शासन क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.४, दि.१०.०५.२०२४ 
, शासन क्र.बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का.४, दि.१३.०६.२०२४ 


राज्याच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेल्या अनिवार्य व कार्यक्रम खर्चावरील निधी वितरीत करण्याच्या 
अनुषंगाने वित्त विभागाने संदर्भाधीन दि.१.४.२०२४ रोजीच्या परिपत्रक/ शासन निर्णयाव्दारे दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
शासन निर्णयाव्दारे खालील विवरणपत्रातील स्तंभ क्र. (2) मधील लेखाशिर्ष/ उद्दिष्टांकरिता स्तंभ क्र. (५) मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे एकूण विद्यमान तरतूद ₹.७७९०३.३० लक्ष मधून ₹.४१६.३७ लक्ष ( अक्षरी चार कोटी सोळा लक्ष 
सदोतीस हजार फक्त) इतका निधी आयुक्‍त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे यांना वितरीत करण्यात येत 


आहे. 
(रुपये हजारात) 
री का गत अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र. प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट ग्‌ 
तरतूद वितरण 
(9) (२) (3) (४) (५) 
२२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
०२-समाज कल्याण, 
००१ संचालन व प्रशासन, 
(०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय 
| (०१) (०१) महिला व बाल कल्याण संचालनालय (अनिवार्य) 
(२२३५-२०७२) 
०१, वेतन २००००० १७५०००० 
03, अतिकालिक भत्ता ११७ २९ २९ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १०६७ २६६ २६६ 
१०, कंत्राटी सेवा १४०२५ ३५०६ ६००० 
११, देझ्ांतर्गत प्रवास खर्च ७२३३ १८३ १८२३ 
१३, कार्यालयीन खर्चे ३९७८ ९९४ ९९४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट SSRIS) कात 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
१४, भाडेपट्टी व कर १९८४ ४९६ ४९६ 
१७, संगणक खर्च १६३ Yo Yo 
२१, पुरवठा व सामग्री ३३ ८ ८ 
२६, जाहिरात व प्रसिध्दी १३३ ३३ ३३ 
२८, व्यावसायिक सेवा १७ ¥ १३ 
५०, इतर खर्च ७ g त 
५१, मोटार वाहने १२ ३ ९ 
एकूण (०१) (०१) २२२२६९ १५५५६३ ८०७७ 
2 । (09) (03) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती 
अधिनियम, १९६१ याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा 
परिषदांना, आस्थापना अनुदाने (स्थानिक क्षेत्र) 
(अनिवार्य) (२२३५-२३२१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८६ ७१ | 0| 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ६०००० ४५००० 
एकूण (०१) (०३) ६०२८६ GROW | 
एकूण (०१) २८२५५५ २००६३४ ८०७७ 
एकूण ००१ २८२५५५ २००६३४ ८०७७ 
१०२,बाल कल्याण 
०१,बालक समृध्दी योजना 
३ | (०१) (०४ बाल न्याय अधिनियमान्वये शासन प्रमाणित गृहे 
व सुधारगृहे यांचे परिरक्षण करणे.(अनिवार्य) (२२३५-३०३२) 
०१, वेतन २०४६५ १५२३४८ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १२० ३० Go 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च १०० २५ २५ 
१३, कार्यालयीन खर्च १५० ३७ ko 
१४, भाडेपट्टी व कर ८९५ २२३ २५० 
१९, आहार खर्च १००० २५० ७०० 
२१, पुरवठा व सामग्री १६५ We ८० 
५०, इतर खर्च १३० ३२ ६० 
एकूण (०१) (०४) २३०२५ १५९८६ १०२५ 
४ | (०१) (04) महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोगाची 
स्थापना (अनिवार्य) (२२३५ ए ३११) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०५१ ७६२ | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ४००० ३००० 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट SSRIS) कात 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (4) 
एकूण (०१) (04) ७०५१ ३७६२ शि 
एकूण (०१) ३००७६ १९७४८ १०२५ 
५ | 02, स्वयंसेवी संस्थांना अनुदान 
(०२) (०३) संगोपन व संरक्षणाची गरजे असलेल्या मुलांसाठी 
संस्था चालविणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान 
(अनिवार्य) (२२३५-३०४१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ४०००० fF | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७०००० ३७५०० 
एकूण (०२) (०३) ९०००० ३७५००| =o | 
& । (02) (08) महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण मंडळाला 
सहायक अनुदान (अनिवार्य) (२२३५ बी ९४२) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३०००० ३०००० | 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) ७००० ६३०० fl 
एकूण (02) (08) ३७००० ३६३०० Fe 
एकूण (02) १२७००० ७३८०० Fe 
एकूण १०२ १५७०७६ ९३५४८ १०२५ 
७ | 903, महिला कल्याण 
(०१) महिला कल्याण योजना 
(09) (०१) स्वागत केंद्रे, राज्य गृहे व संरक्षण गृहे (अनिवार्य) 
(२२३५-१२५४) 
०१, वेतन ५५००० ४१२५० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १३७२ ३४३ ७०० 
१०, कंत्राटी सेवा ३४३२ ८५८ २००० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ७८८ १९७ २०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७८८ १९७ २०० 
१४, भाडेपट्टी व कर २८६८ ७१७ १६०० 
१९, आहार खर्च ९९०० २४७५ ६००० 
२१, पुरवठा व सामग्री १७४० ४२५ ८०० 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) २८० ७० १६० 
५०, इतर खर्च २८० ७० ७० 
एकूण (०१) (09) ७६४४८ ४६६१२ ११७३० 
८ | (११ महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदान 
(११) (०१) महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाला अनुदाने 
(अनिवार्य) (२२३५-२१६१) 
३१, सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) ३५००० ८७५० | | 


पृष्ठ ६ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक सांकेतांक/ उद्दिष्ट १) 01) 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
३६, सहायक अनुदाने (वेतन) १८००० १३५०० 
एकूण (११) (०१) ५३००० २२२५०| | 
Q । (२३) संरक्षण अधिकारी 
(23) (09) संरक्षण अधिकारी (अनिवार्य) (२२३५ ए ८५७ 
०१, वेतन १००००० ७५००० 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क १००० २५० ७५०० 
१०, कंत्राटी सेवा १९८०० ४९५० ७००० 
११, देशांतर्गत प्रवास खर्च ३००० ७५० ७५० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७००० १२५० २००० 
१४, भाडेपट्टी व कर ३००० ७५० २००० 
१७, संगणक खर्च २५०० ६२५ ६२५ 
२०, इतर प्रशासकीय खर्च १२०० ३०० ००० 
एकूण (२३) (०१) १३५५०० ८३८७५ ११३७५ 
एकूण १०३ २६४९८ १५२७२३७ २३१०५ 
| o | १०४,वृध्द, विकलांग व निराश्रीत व्यक्‍तींचे कल्याण 
(०१) (०१) भिक्षेकारी गृह (अनिवार्य) (२२३५-२८७८) 
०१, वेतन ६४५०० ४८३७५ 
03, अतिकालीन भत्ता ३० ७ १५ 
०६, दूरध्वनी, वीज व पाणी शुल्क ११६० २९० ७०० 
१०, कंत्राटी सेवा २०० Go bo 
११, देझांतर्गत प्रवास खर्च ४०० १०० १०० 
१३, कार्यालयीन खर्च ७५०० १२५ १२५ 
१४, भाडेपट्टी व कर १७६ शड ७० 
१९, आहार खर्च १५००० ३७५० ८००० 
२१, पुरवठा व सामग्री १३८० ३४५ ७०० 
५०, इतर खर्च २७० Rl ७० 
एकूण (०१) (०१) ८३६१६८ ५३१५३ ९४३० 
एकूण १०४ ८३६१६ ५३१५३ ९४३० 
१ | Coo, इतर खर्च 
(०१) (०४) इमारत दुरुस्ती (अनिवार्य) (२२३५-२२४१) 
२७, लहान बांधकामे २०१५ Fl fl 
एकूण Coo २०१५ | | | | 
एकूण 02, समाज कल्याण ७९०२९० ८५०००७२ ४९६३७ 
१२ | ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम 


१०४, ठेव संलग्न विमा योजना 


(००) (०१ ठेव संलग्न विमा योजना (अनिवार्य) (२२३५- 
२२५२) 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


are अर्थसंकल्पीय | यापूर्वी वितरीत | प्रस्तावित 
अ.क्र प्रधान/ लेखाशिर्ष, संगणक / उद्दिष्ट a 
तरतूद वितरण 
(१) (२) (३) (४) (५) 
५०, इतर खर्च १२० Go | | 
एकूण ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा १२० ६|0| 
एकूण २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (अनिवार्य) ७९०३३० ०५००९३२ ४१६३७ 
२. या शासन निर्णयाव्दारे वितरीत करण्यात आलेला निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी तसेच खर्च करताना 


राज्य शासनाची कार्य नियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतूदी व सर्व अटी/ शा्तींचे 
तसेच वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.१२.४.२०२३ च्या शासन निर्णयात नमूद अटी/शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी 
संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


३. सहायक अनुदाने (वेतनेत्तर) या बाबीखाली यापुर्वी वितरीत अनुदानाचा विनियोग पुर्ण झालेला असल्याबाबत 
नियंत्रक अधिकारी यांनी खात्री करावी त्याचप्रमाणे याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त करावीत. यापूर्वी वितरीत 
कलेल्या अनुदानाची तसेच या शासन निर्णयानुसार वितरीत करण्यात आलेल्या अनुदानाची उपयोगिता प्रमाणपत्रे प्राप्त 
झाल्यानंतरच पुढील अनुदान वितरीत करण्यात येईल. 


४. अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर उपलब्ध करुन दिलेला निधी कोषागारातून आहरीत करण्यापूर्वी तसेच खर्च 
करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिकेतील तरतुदी तसेच शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक अर्थसं २०२४ /प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि.१ एप्रिल,२०२४ मधील मार्गदर्शक सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०६२६१२५६०६२२३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNIL DEORAO SARDAR 
5 U N | L D ) EO RAO DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN 
aab126 
laharashtra, 


Date: 


(सुनिल सरदार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्त, महिला व बाल विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

२. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, बांद्रा, मुंबई 

३. सचिव, महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण बोर्ड, चेंबूर, मुंबई 

४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य बाल हक्क संरक्षण आयोग, वरळी, मुंबई 

५. उप आयुक्‍त (महिला विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
६. उप आयुक्त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्तालय, पुणे 
७. सर्व विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास) 

८. सर्व जिल्हा महिला व बाळ विकास अधिकारी 

९. सर्व जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (महिला व बाल विकास), जिल्हा परिषद 
१०. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीजीटी-२०२४/प्र.क्र.२३/का-०४ 


११. महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

१२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

१४. नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१५. वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६. अवर सचिव/ कक्ष अधिकारी (कार्यासन-२,३,७-अ,८,९,१०), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१७. निवड नस्ती, का-०४. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


